परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर, परभणी व गंगाखेड 
तालुक्यातील प्रजिमा रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ जून, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/४३०३, दि. ०४/१०/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये परभणी जिल्ह्यातील जितूर, परभणी व गंगाखेड तालुक्‍यातील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर 
रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर, परभणी व गंगाखेड तालुक्‍यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
. [ORT ते आसेगांव- | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १०/०० | ४५.३०० | राज्यमार्ग -४३३ 
टाकळ-बोबडे-धार-परभण । मार्ग-०६ १०.०० कि.मी. कि.मी. 
वांगी ते राममा-६१ला प्रमुख जिल्हा ०7०0 ते २६/०० 
मिळणारा रस्ता. गा २६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५२ | ०/०० ते ८/०० 
८.०० कि.मी. 
महानगरपालि । ०/०० ते १/३०० 
का लांबी १.३०० कि.मी. 
२. राममा -६१ ते गायकवाड | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते २४/३०० | ५१.८५० । राज्यमार्ग -४३४ 
मळा-जुना पेडगांव रस्ता| मार्ग-२५ | २४.३०० कि.मी. कि.मी. 
महाराणाप्रताप चौक धार ते | इतर जिल्हा | 577 ते ९7८०० 
मरीआई मंदीर-कारेगांव रोड | मार्ग-२०  । ९.५०० कि.मी. 
राममा-६१ कब्रस्तान-अक्षदा | ग्रामीण मार्ग १२ | 570 ते ६/०० 
मंगळ कार्यालय प्रजिमा-२५ ६.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


सायळा लोहगांव दामपूरी | महानगरपालि | ०/०० ते १२/०५ 
माळसोन्ना धसाडी धारखेड। कालांबी १२.०५ कि.मी. 
गंगाखेड राममा-६१ एफ ला 
मिळणारा रस्ता. 


Se 89.940 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९७.१५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९५५.८००-- ९७.१५०) म्हणजेच 
२०५२.९५० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६०.३०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१३६१.७८०- ६०.३००) म्हणजेच १३०१.४८० कि.मी. इतकी होईल. इतर जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३८१.९५०- ९.५००) म्हणजेच 
३७२.४५० कि.मी. इतकी होईल. ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी ( २८९६.७४०- १४.००) म्हणजेच २८८२.७४० कि.मी. इतकी होईल. ( परभणी 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यामंध्ये महानगरपालिका, परभणी यांचेकडील १३.३५० कि.मी. लांबी 
ही सा.बां. विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली असून एकूण १३.३५० कि.मी. वाढ झालेल्या लांबीमध्ये 
अंतर्भुत आहे.) 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१५०३५२३६१८ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१०) 


विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,परभणी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१च्या 
रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


